seep /””**2 





रु. १५/- 


सहयोग मूल्य 


अनुक्रमणिका 


१. “असीम न्याया*चे गणित १ 
२. साम्राज्यवाद्यांचा नवा फॉर्म्युला इन्स्टंट मिक्स लोकशाही 

आग लावा, तेल टाका आणि मग... बॉम्ब! ११ 
३. नऊ नव्हेत अकरा (नोव्हेंबर नाहीये सप्टेंबर, पाकिस्तान 

नाहीये अफगाणिस्तान आणि भारत नाहीये अमेरिका) २४ 
४. आमच्या बदल: लोकायत ३८ 


जाओ मेरी जमीन का 

आखिरी टुकड़ा भी चुरा लो 
जेल की कोठडी में 

मेरी जवानी झोंक दो 

मेरी विरासत लूट लो 

मेरी किताबें जला दो 

मेरी थाळी में अपने कुत्तों को खिलाओ 
जाओ मेरे गांव की छतों पर 
अपने आतंक के जाळ फैला दो 
इंसानियत के दुइमन 

मैं समझौता नहीं करूंगा 

और आखिर तक मैं लडूंजा 


सै ता - समीह अल-कासिम, फिलीस्तीनी कवी 


प्रकाशक व मुद्रक : 
अलका जोशी 

लोकायत, सिंडीकेट बँकेसमोर, 

लॉ कॉलेज रस्ता, नळ स्टॉप जवळ, पुणेहृ४ 


अरुंधती रॉय (जन्म २४ नोव्हेंबर १९६१) ह्या कादंबरीकार 
आणि सामाजिक कार्यकर्ती आहेत. त्यांचा जन्म शिलाँग मधील 
मेघालय येथे झाला व त्यांचे बालपण केरळ मध्ये गेले. 


त्यांनी दिल्ली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चरमधून आर्किटेक्चरची 
पदवी घेतली. काही काळ त्यांनी चित्रपटांसाठी लेखन केले, तसेच 
चित्रपटात काम करण्याचाही प्रयत्न केला. त्यांची पहिली कादंबरी 
“गॉड ऑफ स्मॉल थिगस्‌" ला १९९७ मध्ये प्रसिद्ध बुकर पारितोषिक 
मिळाले. त्यानंतर त्यांनी राजकीय बाबींवर लिहिण्यात लक्ष घातले, 
आणि अत्यंत तळमळीने नर्मदा आंदोलन, भारताचा अण्वस्त्र 
कार्यक्रम, अमेरिकेची धोरणे, गुजरातमधील नरसंहार, आणि काइमीर, 
नागालँड, मणिपूर व छत्तिसगड येथील लष्कराच्या कारवाया ह्यावर 
अनेक लेख लिहीले. “अलजिब्रा ऑफ इनफिनीट जस्टीस? आणि 
“अन ऑरडिनरी परसनूस गाइड टु एम्पायर? यासारखे अनेक 
निबंध लिहीले. “फिल्ड नोटस्‌ ऑन डेमॉक्रसी : लिसनिंग टु 
ग्रासहॉपर” हे त्यांचे पुस्तक आत्ताच आले आहे. 

रॉय यांना मे २००४ मध्ये “सिडनी शांती पारितोषिक” ही 
देण्यात आले. जून २००५ मध्ये त्यांनी इराकसाठी बसविण्यात 
आलेल्या जागतिक कोर्टातही (०74 77b॥५। ००/7०५) भाग 
घेतला होता. “द अलजिब्रा ऑफ इनफिनीट जस्टीस” ह्या त्यांच्या 
पुस्तकाला जानेवारी २००६ मध्ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 
प्रदान करण्यात आला मात्र त्यांनी तो घेण्यास नकार दिला. 

आणि शेवटी सर्वात महत्वपूर्ण हे की अरुंधती रॉय ह्यांच्या 
धारदार भाषेबरोबरच त्या राजकोय मुद्यांवर आपली भूमिका घेतात, 
त्यासाठी रस्त्यावर उतरायला अथवा तुरुंगात जायलाही तयार 
असतात... 





राहिली व स्वतःवर झालेल्या हल्ल्याचा बदला घेण्याचाच विचार करू लागली तर मात्र 
दुर्दैव म्हणावं लागेल. कारण मग या घटनेमागची खरी कारणं शोधणं, काही कटू सत्य 
बोलणं ही जबाबदारी इतरांवरहआपल्यावरहूयेऊन पडेल. अमेरिकन जनता मग आपल्यावरच 
राग काढू लागेल, आपल्याविरुद्धच उठेल! 

प्रत्यक्ष ते हल्लेखोर नक्की कशामुळे भारावून गेले होते, त्यांनी त्याच अमेरिकन इमारतींवर 
विमाने का घातली, हे कदाचित कधी बाहेर येणारही नाही. त्यांना स्वत:ची प्रसिद्धी अजिबात 
नको होती. त्यांनी काही चिट्टीचपाटी मागे ठेवलेली नाही की ज्यातून त्यांच्या राजकीय 
उद्दिष्टांचा मागोवा घेता यावा. कोणत्याही संघटनेने या कृत्याची जबाबदारीही स्वीकारलेली 
नाही. एवढं मात्र निश्चित की स्वतः जिवंत राहण्याच्या नैसर्गिक इच्छेवर, स्वत:चं नाव 
अजरामर करण्याच्या इच्छेवर, त्यांच्या ध्येयवेडेपणाने मात केली. जणू काही त्यांचा तिरस्कार 
व्यक्त करायला त्यांनी केलेल्या कृत्यापेक्षा इतर काहीही कमीच पडलं असतं. या कृत्यामुळे 
आपला आजपर्यंतचा जगाकडे पहाण्याचा दृष्टिकोन पार बदलून गेला आहे. प्रत्यक्ष घटनेबाबत 
माहिती नसल्यामुळे राजकारणी, राजकीय समीक्षक आणि माझ्यासारखे लेखक आपापल्या 
दृष्टिकोनातून तिचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न करतील. ज्या राजकीय पार्श्वभूमीवर हे हल्ले 
झाले ती समजण्यासाठी ह्या तर्कवितर्काचा उपयोगच होईल. पण आपल्याला जे म्हणायचं 
आहे ते लवकर म्हणून घेतलं पाहिजे. कारण वेळच थोड़ा उरलाय. युद्धाचं मळभ भरून 
आलं आहे. 

अमेरिकेने “दहशतीविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय आघाडी' बांधायला जोरात सुरुवात केली 
आहे. इतर देशांना त्या आघाडीत येण्याची विनंती (नाहीतर जबरदस्ती) केली जाईल 
आणि ईश्वरी अवताराच्या थाटात, स्वत:च्या नेतृत्वाखाली “ऑपरेशन इन्फिनिट जस्टीस चा 
(असीम न्यायाची मोहीम) धडाका सुरू होईल. कोणीतरी त्यांना लक्षात आणून दिलं की 
मोहिमेला हे नाव दिलं तर मुस्लीम लोक नाराज व्हायची शक्‍यता आहे. त्यांच्या दृष्टीने 
एकटा अल्लाच काय तो असीम न्याय देऊ शकतो. मग मोहिमेचं नाव बदलून “ऑपरेशन 
एन्ड्युअरिंग फ्रीडम' (अविनाशी स्वातंत्र्याची मोहीम) ठेवले गेले. त्यांच्याकडे थोडं 
स्पष्टीकरण मागणं गरजेचं आहे. उदाहरणार्थ, हा “असीम न्याय', हे ‘अविनाशी स्वातंत्र्य” 
कोणासाठी आहे? अमेरिकेने पुकारलेले हे युद्ध अमेरिकेतील दहशतीविरुद्ध आहे की सर्वच 
ठिकाणच्या दहशतींविरुद्ध आहे? नक्की कशाचा बदला घेतला जातोय? जवळ जवळ 
७००० लोक या हल्ल्यात बळी गेले त्याचा की, मॅनहॅटनमधील दीड कोटी चौरस फुटाची 
ऑफिसची जागा उद्‌ध्वस्त झाली त्याचा की, पेंटॅंगॉन इमारतीचा काही भाग ढासळला 
त्याचा, की काही लक्ष नोकऱया संपुष्टात आल्या त्याचा, की काही विमानवाहतूक कंपन्या 
बुडीत गेल्या, न्युयॉर्क स्टॉक एक्स्चेंजचा निर्देशांक कोसळला त्याचा? की युद्धाचं उद्दिष्ट 
यापेक्षा उच्च आहे? 

१९९६ साली श्रीमती मॅडलीन ऑलब्राईट संयुक्त राष्ट्रसंघात अमेरिकेच्या राजदूत 


[ ३. 


होत्या. त्यांना राष्ट्रीय दूरदर्शनवर विचारण्यात आलं होतं की अमेरिकेने इराकवर लादलेल्या 
आर्थिक नाकेबंदीमुळे पाच लाख इराकी मुलं मेली, त्याबद्दल त्यांना काय वाटतं? त्यांचं 
उत्तर होतं, “हा निर्णय करणं फार कठीण होतं. पण एकूण विचार केला तर त्यासाठी 
मोजावी लागलेली किमत वाजवीच होती.” या वक्तव्यामुळे ऑलब्राईटबाईची नोकरी 
गेल्याचं ऐकिवात नाही. त्या जगभर अमेरिकन सरकारची धोरणं आणि उद्दिष्टं यांचं 
प्रतिनिधित्व करीत फिरत असतात. मुख्य म्हणजे इराकवरचे निर्बध अजून लागूच आहेत. 
तिथं मुलं अजूनही मरताहेत. 

आता सांगा : सुसंस्कृत समाज आणि रानटी समाज यात फरक तो काय उरला? 
एकाच घटनेला “निष्पाप लोकांचा संहार' म्हणायचं, की 'दोन समाजांमधली यादवी, 
म्हणायची, की “अपरिहार्य म्हणून होणारी हानी' समजायचं? तथाकथित असीम न्यायाचे 
हे अद्भुत गणित आहे. जग सुधारण्यासाठी किती इराकी लोकांना कंठस्नान घालावं? 
एका अमेरिकन मृतासाठी किती अफगाणी लोकांना यमसदनास पाठवावं? एका मोठ्या 
माणसाच्या मृत्यूचा बदला किती मुलांचे बळी घेऊन होऊ शकतो? एका भांडवलदाराच्या 
बळीसाठी किती लढ़वय्यांचे बळी घ्यावे? 

टीव्हीवर ऑपरेशन इन्ड्युअरींग फ्रीडम खेळले जात असलेले आपण उघड्या डोळ्यांनी 
पाहात आहोत. जगातील एका अत्यंत गरीब, सततच्या युद्धाने छिन्नविछिन्न झालेल्या 
अशा देशावरह्फगाणिस्तानावरहचढाई करायला जगामधली बलाढ्य राष्ट्रं एकत्र येत 
आहेत. कारण म्हणे या देशातील तालिबानींनी ११ सप्टेंबर २००१ च्या हल्ल्याला जबाबदार 
धरल्या गेलेल्या ओसामा बिन लादेनला आसरा दिला आहे. 

अफगाणिस्तानात 'अपरिहार्य हानी' व्हायला फक्त येथील जनताच शिल्लक आहे. 
(त्यात ५ लाख अपंगत्व आलेली अनाथ मुलंही मोडतात. अफगाणिस्तानातील दुर्गम 
खेड्यांत त्यांच्यासाठी विमानातून कृत्रिम अवयव टाकले तर खुरडत आलेल्या गर्दीत 
चेंगराचेंगरी झाल्याच्या बातम्या आहेत.) 

अफगाणिस्तानची अर्थव्यवस्था पार उद्ध्वस्त झाली आहे. खरंतर चढाई करणाऱ्या 
अमेरिकन सैन्यासमोर वेगळीच समस्या उभी आहे. अफगाणिस्तानात नकाशावर 
अक्षाशहरेखांश काढायला काही खाणाखुणाच शिल्लुक नाहीत. ना एखादा लष्करी तळ वा 
कारखाना वा पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प, शेतं म्हणजे मोठमोठी कबरस्तानं झाली आहेत. 
सर्वत्र लॅन्ड माईन्स (भुई स्फोटके) विखुरलेल्या आहेत. अगदी अलीकडे केलेल्या 
अंदाजानुसार किमान एक कोटी लॅन्ड माईन्स असाव्यात. हल्ला करायला सैनिक घुसवायचे 
असतील तर अमेरिकेला आधी माईन्स हुडकून काढून रस्ते बांधावे लागतील. अमेरिकेचा 
हल्ला होणार या भीतीने दहा लाख लोकांनी आपल्या घरातून पळ काढला आहे व 
पाकिस्तानह्अफगाणिस्तान सरहद्दीवर जमले आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अंदाजानुसार 
सुमारे परी लाख अफगाणी जनतेला तातडीच्या मदतीची गरज आहे. इकडे युद्धाच्या 

४ 


कित्येक वर्षे उभे करण्यास मदत केली आहे; पाठिंबा दिला आहे; पैसे पुरवले आहेत. 
पाकिस्तानातील कितीतरी राजकीय पक्षांशी तालिबानचे घनिष्ठ संबंध आहेत. असा 
स्वत:च्या परसात वाढविलेल्या व पाळलेल्या प्राण्याचा गळा घोटण्याचे फर्मान पाकिस्तानला 
अमेरिकेकडून मिळाले आहे. अध्यक्ष मुशर्रफनी या प्रश्‍नावर अमेरिकेची बाजू घेतल्याने 
पाकिस्तानात गृहयुद्ध भडकण्याची शक्यता आहे. 

भारताच्या सुदैवाने तो या शहह्ृकाटशहाच्या खेळीतून बचावला आहे. त्याला कारण 
एक तर त्याची भौगोलिक स्थिती व दुसरे म्हणजे जुन्या पुढास्यांचा द्रष्टेपणा. जर आपणही 
या दुष्टचक्रात अडकलो असतो तर आपल्याकडेही लोकशाही जशी आहे तशीही शिल्लक 
राहिली नसती. आज आपण पाहात आहोत की भारताचंच सरकार, अमेरिकेने त्यांचे तळ 
पाकिस्तानऐवजी भारतात ठोकावे म्हणून अमेरिकेचे लांगूलचालन करत आहे. पाकिस्तानची 
दुर्दशा झालेली इतक्या जवळून पाहिल्यावरही भारताने अमेरिकेला पाचारण करावं, हे 
विचित्रच नव्हे तर अतर्क्य आहे. कुठल्याही अविकसित देशाने अमेरिकेसारख्या महाशक्तीला 
पाचारण करणं (मग ते तळ ठोकण्यासाठी असो किवा फक्त अतिथी म्हणून असो) म्हणजे 
काचेच्या खिडकीतून वीट आत फेकायला लावण्यासारखे आहे. नाजूक अर्थव्यवस्था व 
गुंतागुंतीचा सामाजिक पाया असलेल्या अशा देशांचे काय झाले, याचा भरपूर कटू अनुभव 
आज उपलब्ध आहे. 

११ सप्टेंबरच्या घटनेनंतर प्रसारमाध्यमांवर कार्यक्रमांचा जो मारा सुरू झाला त्यात 
प्रमुख टीव्ही केंद्रांनी अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानातील हस्तक्षेपाच्या संबंधाची दखल जवळ 
जवळ घेतलीच नाही. त्यामुळे ज्यांना या हस्तक्षेपाची कल्पना नव्हती, त्यांना टीव्हीवर 
दाखवले गेलेले कार्यक्रम कदाचित हेलावून टाकत असतील. त्यातल्या कोणाला 'किती हे 
छाती बडवून घेणं असंही वाटलं असण्याची शक्यता आहे. परंतु आपल्यापैकी ज्यांना 
अफगाणिस्तानात नुकत्याच घडलेल्या घटना माहीत आहेत त्यांना हे अमेरिकन टीव्हीवरचे 
कार्यक्रम, “दहशतीविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय आघाडी'ची भाषा या गोष्टी सरळ सरळ अपमानास्पद 
वाटल्या असणार. त्यांचे कार्यक्रम बघणारे सगलेच बुद्ध आहेत असे वाटते की काय त्यांना? 
अमेरिकेतील 'स्वतंत्र प्रसारमाध्यम अमेरिकेच्या “स्वतंत्र बाजारपेठे सारखंच एक थोतांड 
आहे. 

“ऑपरेशन एन्ड्युअरींग फ्रिडम” ह्या मोहिमेचा कथित उद्देश अमेरिकन जीवनपद्धती चे 
रक्षण करणे, असा आहे. प्रत्यक्षात ही मोहीम त्या जीवनपद्धतीचे तीनहृतेराच वाजवण्याची 
शक्यता आहे. या मोहिमेच्या परिणामी जगभर नव्याने संतापाची लाट म्हणून नवे दहशतवादी 
उत्पन्न व्हायची शक्तता आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य अमेरिकन लोकांच्या नशिबी सतत 
टांगत्या तलवारीखाली जिणं येईल. माझं मूल शाळेत सुरक्षित असेल ना? सबवेमध्ये 
कोणी विषारी वायू तर सोडणार नाही ना? सिनेमागृहात बॉम्ब तर उडणार नाही ना? 
आपली जिवलग मंडळी धड घरी परततील ना? आताच जैविक हल्ल्याची शक्‍यता वर्तवली 


[७ 


जायला लागली आहे. कीटकनाशकांचे फरावे मारणारं एखादं साधं छोटं विमान देवी, 
ब्युबाँनिक प्लेग, ऑन्श्रॅक्ससारख्या भयानक रोगांचे विषाणू आपल्यावर फवारून जाऊ 
शकते. ह्याने तर अणुबॉम्बमध्ये एका झटक्यात मरण्यापेक्षाही अधिक भयानक स्थिती 
निर्माण होऊ शकते. या युद्धसदृश परिस्थितीचे निमित्त करून मग अमेरिकन सरकार व 
जगभरातील इतर सरकारे लोकांच्या नागरी हक्कांवर गदा आणायला लागतील; अभिव्यक्ती 
स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालतील; कामगारांना कामावरून हवं तेव्हा काढून टाकतील; धार्मिक 
अल्पसंख्यांकांना त्रास देणं सुरू होईल; सार्वजनिक कल्याणकारी खर्चाला कात्री लावून 
लष्करी उद्योगावर अवाढव्य खर्च सुरू होईल. ही उठाठेव कशासाठी? अध्यक्ष जॉर्ज बुश 
म्हणतात ते जगातून 'दुर्जनांचा नायनाट' करणार आहेत. त्यांच्याकडून या जगात ना दुर्जनांचा 
नायनाट होणार आहे ना सुजनांची पैदास. दहशतवादाचा इलाज अधिक दहशत व 
दडपशाहीने करण्याची कल्पना अमेरिकन सरकर करीत असेल तर त्यासारखा दुसरा 
अडाणीपणा नाही. दहशतवाद हे लक्षण आहे, रोग नव्हे. दहशतवाद कोठल्या एका देशापुरता 
मर्यादित नसतो. तोही बहुराष्ट्रीय असतो; जशा कोक, पेप्सी किवा नाईके या कंपन्या 
आहेत. त्यांच्या व्यवहाराला थोडाही धोका उत्पन्न झाला की या कंपन्यांसारखेच 
दहशतवादीही आपले “कारखाने' आवरून जिथून कोठून त्यांना अधिक फायद्याचं ठरेल, 
अशा देशाच्या शोधात फिरू लागतात. 

दहशतवाद एखाद्यावेळी पूर्णपणे संपुष्टात येणं अशक्यही असेल. पण त्याला आवर 
घालायचा असेल तर सर्वप्रथम अमेरिकेने काही किमान गोष्टी मान्य करणं आवश्यक आहे. 
ते म्हणजे या जगात इतरही देश आहेत; त्यांचीही आपापली जनता आहे; तेथील लोक 
टीव्हीवर येत नसले तरी त्यांनाही त्यांची सुखहृदुःखं आहेत आणि मुख्य म्हणजे त्यांनाही 
काही हक्क आहेत. या उलट अमेरिकेचा संरक्षणमंत्री डोनाल्ड रम्सफेल्ड यांना विचारलेल्या 
एका प्रश्‍नाचं उत्तर पाहा ते काय देतात : त्यांना विचारलं गेली की या नव्या युद्धात अमेरिका 
जिकली असं आपण कधी समजाल? उत्तर : अमेरिकन जनतेला त्यांच्या जीवनपद्धतीने 
जगू देण्याच्या आड कोणी येऊच नये हे आम्ही साऱया जगाला शिकवू शकलो तर, मी 
म्हणेन अमेरिका जिंकली. 

११ सप्टेंबरचा हल्ला म्हणजे एका विकृत बनलेल्या जगातून आलेला संदेशच आहे. 
हा संदेश भले बिन लादेनने लिहिला असेल (कोणास माहीत त्याने तरी लिहिला का?) 
आणि त्याच्या दूतांनी तो पोहोचता केला असेल, पण त्या पत्रावर अमेरिकेने आजपर्यंत 
छेडलेल्या युद्धांतील बळींच्या आत्म्यांच्या सह्या असण्याची दाट शक्‍यता आहे. 

कोरिया, व्हिएतनाम, कंबोडियामध्ये मारले गलेले लाखो लोक, अमेरिकेच्या 
पाठिब्याने इस्राएलने जेव्हा १९८२ साली लेबेनॉनवर हल्ला केला तेव्हा मारले गेलेले १७,५०० 
ऑपरेशन डेझर्ट स्टॉर्ममध्ये अमेरिकेने मारलेले हजारो इराकी, गाझा पट्टीच्या पश्‍चिम 
आ कि इस्रायली अतिक्रमणाविरुद्ध झुंजताना मारले गेलेले पॅलेस्टाईनचे हजारो 

८ 


२. साम्राज्यवाद्यांचा नवा फॉर्म्युला 


इन्स्टंट मिक्स लोकशाही 
आग लावा, तेल टाका आणि मग... बाँब! 


घटना आहे ३ जुलै १९९८ ची! पर्शियन आखातात तैनात असलेल्या 'यू एस एस 
विन्सेनेस' या क्षेपणास्त्रधारी युद्धनौकेने चुकून एका इराणी प्रवासी विमानास आपले लक्ष्य 
बनविले. विमानातील २९० प्रवासी यात मारले गेले. जॉर्ज बुश (पहिले) त्या वेळी 
राष्ट्रपतीपदाच्या प्रचार मोहिमेत व्यस्त होते. या घटनेवरील प्रतिक्रिया विचारली असता ते 
शांतपणे म्हणाले, “मी अमेरिकेच्या वतीने माफी मागणार नाही. वास्तव काहीही असो, 
मला त्याची पर्वा नाही.” “वास्तव काहीही असो, आम्हाला त्याची पर्वा नाही!' हे जणू 
नव्या अमेरिकन साम्राज्याचे नीतिवचनच! कदाचित या वाक्यात थोडासा बदल करणे 
अधिक उचित ठरेल. "आम्हाला सोयीचे असेल तेच वास्तव!” 

अमेरिकेने इराकवर आक्रमण केले त्या काळात अमेरिकेतील अनेक वृत्तसंस्थांतर्फ 
युद्धसंदर्भात विविध सर्वेक्षणे केली गेली. न्यूयॉर्क टाइम्स/सीबीएस न्यूज' या संस्थांनी 
काढलेल्या निष्कर्षानुसार ४२% अमेरिकन जनतेच्या मते ११ सप्टेंबरच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील 
हल्ल्याला सद्दाम हुसेनच सर्वस्वी जबाबदार होते. “एबीसी न्यूज' एजन्सीने असे जाहीर केले 
की, ५५% अमेरिकनांच्या मते अलूहूकायदा ह्या संघटनेस सद्दामचे पूर्ण सहकार्य व समर्थन 
होते. यातील कोणतेही मत पुराव्यावर आधारित नाही. (कारण याला पुरावाच नाही.) ही 
सारी मते अमेरिकन कार्पोरेट मीडियाने कधी युक्तीहरप्रयुक्तीने, कधी सूचकपणे तर कधी 
उघडपणे प्रसारित व प्रचारित केलेल्या असत्यवार आधारलेली आहेत. याच खोट्या 
अमेरिकन कोर्पोरेट मीडियाला आपण फ्री प्रेस' असेही म्हणतो आणि याच पोकळ खांबावर 
आजची अमेरिकन लोकशाही टिकून आहे. 

इराकविरुद्धच्या युद्धासाठी अमेरिकन जनतेचा पाठिबा मिळावा म्हणून अमेरिकन 
सरकारने खोटेपणा आणि कपटाचा आधार घेतला आणि त्याच्या प्रचारासाठी इमानी 
अमेरिकन कॉर्पोरेट मीडिया तत्परतेने कामाला लागला. 

इराक आणि अलूहूकायदा यांचे घनिष्ठ संबंध असल्याचा जावईशोध लावला गेला. 
इतकेच नव्हे तर इराककडे व्यापक जनसंहारक्षमता असलेल्या शस्त्रास्त्रांचा प्रचंड साठा 
असल्याची आवई उठवली गेली. जॉर्ज बुश (ज्युनिअर) तर असंही म्हणाले, “इराकवर 
हल्ला न करणे म्हणजे अमेरिकेने आत्मघात करण्यासारखेच आहे.” आणि एक भुकेने जर्जर 
झालेला, युद्धामुळे बेचिराख झालेला, आंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधांनी हैराण झालेला देश आता 
कोणत्याही क्षणी सर्वशक्तिमान अमेरिकन महासत्तेचा नाश करण्यासाठी पुढे सरसावेल, 


[ ११ 


या भ्रामक भीतीने सर्वांना ग्रासलेले आपण पुन्हा एकदा पाहिले. या आधी क्युबा, 
निकारागुवा, लिबिया, ग्रॅनेडा, पनामा या देशांच्या बाबतीत अशीच भ्रामक भीती निर्माण 
केली गेलेली आपण पाहिली होती. पण या खेपेस मात्र कोण्या शेजाच्याने केलेली क्षुलुक 
कुरबूर असे या भीतीचे स्वरूप नव्हते. ही भयग्रस्तता, हा उन्माद व्यापकपणे पसरवण्यामागे 
एक विशिष्ट उद्देश होता. एका नव्या रूपात सादर केला गेलेला तोच जुना सिद्धान्त! 
संशयाच्या आधारे कोणत्याही देशावर खबरदारी म्हणून हल्ला करण्याचा अधिकार. तात्पर्य, 
अमेरिका हवे तेव्हा हवी ती मनमानी करू शकते आणि अमेरिका जे काही करू इच्छिते ते 
करण्याचा अमेरिकेला अधिकारच आहे. 

इराकविरुद्धचे युद्ध सुरू झाले, संपले आणि जिकलेही गेले आणि अजूनही व्यापक 
जनसंहाराची कोणतीही शस्रास्रे मिळाली नाहीत. अगदी लहानसे एखादे अस्त्रही नाही, 
कदाचित ती शस्त्रात्रे मिळण्याआधी' अजून ती तिथे जाऊन ठेवायची असतील आणि 
मग आमच्यासारखा इरेस पेटलेला एखादा प्रश्‍न विचारलेच की इतकी शस्त्रास्त्रे असूनही 
स्वतःच्या देशावर आक्रमण होत असताना सद्दामसारख्याने ती वापरली का नाहीत? 

साहजिकच, या प्रश्‍नाला उत्तर नसेल. एका जुनाट शेडमध्ये बंदी घातलेल्या काही 
रसायनांचे बॅरेल्स मिळाले, अशा प्रकारच्या पोरकट बातम्यांवर विश्वास ठेवणारे सच्चे 
अनुयायीही असतील. परंतु मिळाली ती रसायनेच होती का? बंदी घातलेली रसायने होती 
का? ज्या डब्यांमध्ये ही रसायने सापडली त्यांना तांत्रिकदृष्ट्या बॅरल्स म्हणता येईल का? 
अशा अनेक प्रश्‍नांवर मतभेद आहेत. माझ्या कानावर आलेल्या काही अफवांनुसार तर त्या 
जागी एक चमचा पोटॅशियम परमँगनेट आणि एक जुनाह्ूपुराणा बाजा मिळाला असे म्हणतात. 

एकूण काय, एका संस्कृतिशून्य पाशवी सत्तेने अगदी सहजपणे एक अतिशय प्राचीन 
संस्कृतीला भस्मसात केले. 

'इराककडे रासायनिक अस्त्र किवा अण्वस्त्र नाहीत म्हणून काय झाले? अलूहृकायदाशी 
इराकचा काहीही संबंध नसला म्हणून काय झाले?, किवा ओसामा बिन लादेन जसा 
अमेरिकाद्वेष्टा आहे तेवढाच तो सद्दामद्वेष्टाही आहे हे खरे असले तरी काय झाले?', असेही 
म्हणणारे महाभाग आहेत. बुश (ज्युनिअर) म्हणाले आहेतच की, सद्दाम हा एक खुनशी 
हुकुमशहा' आहे आणि मग साहजिकच असा निष्कर्ष काढला जातो की गरज होती ती 
इराकमध्ये 'सत्तापालट' करण्याची! 

असाच एक “सत्ता उलथण्याचा प्रयोग' सी.आय.ए. ने जॉन एफ. केनेडींच्या काळात 
इराकमध्ये घडवून आणला होता. १९६३ साली ह्या यशस्वी सत्तापालटानंतर बाथ पार्टी 
सत्तेवर आली आणि मग सी.आय.ए. ने पुरवलेल्या याद्यांनुसार इराकच्या नवीन सत्ताधीशांनी 
डाव्या विचारसणीच्या शेकडो डॉक्टर, शिक्षक, वकील, राजकीय कार्यकर्ते यांच्या 
पद्धतशीरपणे हत्या सुरू केल्या. इराकमधील एक संपूर्ण बुद्धिजीवी समाज अशा प्रकारे नष्ट 


१२ | 


इतिहासाबद्दल बोलायचं झालं तर अमेरिकेचा इराकवरील हल्ला, त्यानंतर इराकवर 
मिळवलेला ताबा हे सारंच टी. व्ही. वर थेट प्रक्षेपित केलं गेलेलं आपण पाहात होतो. 
सद्दाम हुसेनचं सरकार जणू अंतर्धान पावल्यासारखंच वाटलं आणि मग जे काही घडलं 
त्याला विश्लेषकांनी सत्ताहृपोकळी (P०९ १४०८०ए॥) असं नाव बहाल केलं. अन्न, 
पाणी, वीज यांच्याविना अनेक दिवस सैन्याच्या वेढ्यामध्ये अडकलेली ती शहरं होती. 
प्रत्येक रात्री बॉम्ब वर्षावात पुन्हा पुन्हा भस्मसात झालेली ती शहरं होती. दशकाहूनही 
अधिक काळ आंतरराष्ट्रीय निर्बंध लादून पद्धतशीरपणे भुकेकंगाल केले गेलेले त्या शहरांमधले 
ते लोक! आणि एक क्षण असा आला की प्रशासन नावाचं काही अस्तित्वातच राहिलं 
नाही! ७००० वर्षांची प्राचीन संस्कृती अराजकात लोटली गेली होती. तीही थेट प्रक्षेपणाद्वारे, 
चक्क टीव्हीवर. 

दुकानं, ऑफिसं, हॉटेल्स, हॉस्पिटल्स सारं गुंडांद्वारे लुटलं जात होतं आणि अमेरिकन 
आणि ब्रिटिश सैनिक मात्र शांत उभे राहून हे सारं केवळ पाहात होते. त्यांचे म्हणणे, 
“लूटमार थांबवण्याचा आम्हाला हुकूम नाही.' बरोबर! त्यांना हुकूम होता तो केवळ लोकांना 
ठार मारण्याचा. त्यांचं संरक्षण करण्याचं काम त्यांचं नव्हतं. इराकमध्ये ज्या काही नागरी 
सोयीहृसुविधा आणि उरलीसुरली सार्वजनिक मालमत्ता शिल्लक राहिली त्या सार्‍यांचं 
संरक्षण हे त्यांचं काम नव्हतं. पण इराकमधील तेलविहिरींना जराही धक्का न लागू देणं हे 
मात्र त्यांचं काम होतं! आणि इराकवरील हल्ला सुरू करण्याआधीच जवळ जवळ सार्‍या 
तेलविहिरी ताब्यात घेतल्या गेल्या होत्या. 

सी.एन.एन. आणि बी.बी.सी. वर लूटमारीची दृश्यं पुन्हा पुन्हा दाखविली जात 
होती. वृत्तविश्लेषक, अमेरिकन सैन्याचे आणि सरकारचे प्रवक्ते पुन्हा पुन्हा एका सुरात 
सांगत होते, “हा आहे सद्दामच्या हुकुमशाहीबद्दल नव्याने स्वतंत्र झालेल्या लोकांच्या 
रागाचा आविष्कार. लोक अशा पद्धतीने चीड व्यक्त करीत आहेत!” अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री 
डोनाल्ड रम्सफेल्ड म्हणाले, “हे सारं अराजक आहे. स्वातंत्र्य अव्यवस्था घेऊनच येतं. 
कारण मुक्‍त झालेली जनता अपराध करायला, चुका करायला, अगदी काहीही करायला 
मोकळी असते!” रम्सफेल्ड महाशय अराजकतावादी आहेत याची खरोखरचं मला कल्पना 
नव्हती! रोडनी किगच्या हाणामारीनंतर लॉस एंजिल्समध्ये जे दंगे झाले त्या दंग्याबाबतही 
रम्सफेल्ड महाशयाचं हेच मत आहे का? जगातील “सर्वात मुक्त' देश हृ अमेरिका हृ 
जिच्या तुरुंगात जगातील सर्वाधिक म्हणजे २० लाख कैदी आपापली शिक्षा भोगताहेत, 
त्यांना रम्सफेल्डसाहेबांचा “स्वातंत्र्याबरोबरीने येणारी अव्यवस्था हा थिसीस ऐकवायलाच 
हवा! अमेरिकेतल्या आफ्रिकन वंशाच्या युवकांशीही ह्व ज्यांच्यातील २८% आपल्या 
जीवनातील काही वर्षे तरी तुरुंगवास भोगतात ह रम्सफेल्डसाहेबांची चर्चा घडवून आणायला 
हवी. रम्सफेल्ड हे जर आपल्या मताशी सच्चे असतील तर मग त्यांना मला एक प्रश्‍न 


[१५ 


विचारावासा वाटतो की ज्या व्यक्तीने टेक्सासचा गव्हर्नर असताना १५२ फाशीच्या शिक्षांचे 
निरीक्षण करण्याची जबाबदारी पार पाडली अशी व्यक्ती राष्ट्रपती असताना ह्या व्यक्तीच्या 
हाताखाली रम्सफेल्ड महाशय का म्हणून काम करीत आहेत? 

इराकवरील हल्ला सुरू होण्यापूर्वीचे पुननिर्माण व मानवतावादी साहायता कार्यालयाने 
(ORHA) पेंटागॉनकडे १६ अतिमहत्त्वाच्या स्थळांची यादी पाठविली होती. ह्या १६ 
स्थळांना सुरक्षित ठेवणं फार गरजेचं होतं. इराकचे राष्ट्रीय संग्रहालय या यादीत दुसर्‍या 
क्रमांकावर होते. परंतु तरीही संग्रहालय केवळ लुटलेच गेले नाही तर संपूर्णपणे नष्टच 
करण्यात आले. हे संग्रहालय एका अतिशय प्राचीन संस्कृतीची एक ठेव होती. आजचा 
इराक हा मेसोपोटिमिया खोऱ्याचा एक भाग होता. तैग्रिस आणि युफ्रेट्स ह्या नद्यांच्या 
तीरांवर वसलेली हीच ती प्राचीन संस्कृती जिने जगाला अनेक अनमोल गोष्टी दिल्या. 
लेखनाची कला, पहिलं कॅलेंडर, पहिलं ग्रंथालय, पहिलं शहर आणि जगातील आद्य 
लोकशाहीसुद्धा ह्याच संस्कृतीत अस्तित्वात आली. बॅबिलॉनचा राजा हमुराबी याने 
नागरिकांच्या सामाजिक जीवनासंबंधात कायदे तयार केले होते. नागरिकांसाठी कायदे व 
संहिता तयार करण्याचे मानवी इतिहासातील हे पहिले उदाहरण. ह्या संहितेमध्ये परित्यक्त्या, 
वेश्या, गुलाम आणि पशूंनाही अधिकार दिले गेले होते. हमुराबीच्या संहितेपासून 
कायद्यातील वैधतेच्या संकल्पनेचा तर जन्म झालाच पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे 
“सामाजिक न्याय' ह्या संकल्पनेचा जन्मही या संहितेतूनच झाला. सामाजिक न्यायाला 
पायदळी तुडवत, एक अवैध युद्ध लादण्यासाठी विकृत संस्कृतीच्या अमेरिकन सरकारला 
ह्या प्राचीन स्थळाहून अधिक अयोग्य स्थान खचितच मिळालं असतं. 

लूटालूट सुरू असताना एक पत्रकार परिषदेत संरक्षण मंत्री रम्सफेल्ड मीडियातील 
आपल्या चमच्यांकडे वळले आणि म्हणाले, “आपण जी दृश्ये टीव्हीवर पुन्हा पुन्हा पाहात 
आहत ती अनेक नसून एकच दृश्य आहे. काही लोक एका इमारतीतून एक फुलदाणी घेऊन 
बाहेर पडत आहेत. ते एकच दृश्य तुम्ही २०-२५ वेळा पाहता आणि म्हणता “अरे बाप रे! 
तेथे इतक्या फुलदाण्या होत्या!' संपूर्ण देशात तरी इतक्या फुलदाण्या मिळणं शक्‍य आहे 
का?” आणि हे विधान ऐकताच प्रेस रूममध्ये हास्याची लाट उसळली. 

हारलेम उपनगरातील गरिबांनी न्युयॉर्कमधला मेट्रोपॉलिटन म्युझियम लुटला तर 
चालू शकेल? त्यांचही स्वागत ह्या उत्साहानं केलं जाईल? 

ORHA च्या यादीनुसार दिल्या गेलेल्या १६ स्थळांपैकी खरे तर तेल मंत्रालय हे 
सर्वांत शेवटी होते. पण तेल मंत्रालयाच्या इमारतीलाच संरक्षण दिले गेले. आक्रमण 
करणाऱ्या सैनिकांना कदाचित वाटलं असेल की मुस्लिम देशातील लिपीप्रमाणे यादीही 
उलट वाचायची! 

टीव्ही आम्हाला सांगतो की, इराकला स्वतंत्र केलं गेलं आहे आणि अफगाणिस्तान 


१६ | 


तर सर्वांना होतीच, पण त्याचबरोबर युद्धपूर्व काळातील इराकबरोबर असलेले तेलासंबंधी 
करार युद्धोत्तर काळातही अबाधित रहावेत ही सुप्त इच्छाही होती. 

युद्धाअगोदर युनोमध्ये उच्च नैतिकतेवर भाषणे देणारे हे सर्व नेते आणि त्यांची सरकारे 
अटीतटीचा प्रसंग येताचहृदेशातील बहुसंख्य जनता युद्धविरोधी असूनहीह्वयुद्धाला पाठिंबा 
देत होती. अगदी सगळी! पाश्‍चिमात्य देशांची या बाबतीतली ही एकजूट खरोखरच 
वाखाणण्यासारखी होती. 

तुर्कस्तानच्या सरकारने आपल्या ९०% जनतेच्या मताचा मान ठेवून काही काळासाठी 
अमेरिकेचा शेकडो कोटी रक्तरंजित डॉलर्सचा प्रस्ताव धुडकावून लावला, त्या वेळी या 
सरकारवर “लोकशाहीच्या तत्त्वांचे पालन न करणारे सरकार' असा आरोप केला गेला. 

एका आंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणानुसार एकाही युरोपीय देशात या युद्धाला ११ टक्क्यांहून 
अधिक समर्थन नव्हते. परंतु, इंग्लंड, इटली, स्पेन, हंगेरी ब काही पूर्व युरोपीय देशांच्या 
सरकारांची प्रशंसा केली गेली. कारण त्या देशांनी आपल्या देशातील बहुसंख्य लोकांच्या 
मतांचा अनादर करून युद्धाला पाठिंबा दिला. हीच का तुमची लोकशाही मुल्ये? याला 
म्हणावे तरी काय? नवहूलोकशाही? (ब्रिटनमधल्या न्यू लेबरसारखे?) 

जगभरच्या देशांतील जनतेचा व्यवहार मात्र त्यांच्या धूर्त राजकारण्यांच्या 
व्यवहाराच्या अगदी विपरीत असलेला प्रत्ययास आला आहे. १५ फेब्रुवारी रोजी म्हणजे 
इराकवरील हल्ल्याच्या कित्येक आठवडे अगोदर, पाच खंडांतील एक कोटीहूनही अधिक 
जनतेने आपापल्या देशांत युद्धविरोधी निदर्शने केली . जगभरच्या जनतेच्या नैतिकतेचे हे 
भव्य प्रदर्शन खरोखरच आजपर्यंतच्या इतिहासातील अनोखे उदाहरण म्हटले पाहिजे. 
आपल्यातीलही अनेकजण ह्या निदर्शनात सहभागी झाले असतील. अर्थात तुमचीहूआमची 
व अशा सर्व निदर्शकांची भरपूर टिंगलटवाळी केली गेली. देशातील युद्धविरोधी 
निदर्शनांबद्दल प्रतिक्रिया विचारली असता जॉर्ज बुश म्हणाले, “माझा निर्णय आहे तसाच 
बरोबर आहे. मी फोकस ग्रुपवर आधारित धोरण ठरवीत असतो आणि जनतेच्या संरक्षणाला 
प्राधान्य हे माझे धोरण राहील. एक नेता म्हणून मी असेच करणे योग्य आहे.” 

अगदी अलीकडे म्हणजे १९८० पर्यंत लोकशाही खरेखुरे सामाजिक परिवर्तन घडवू 
शकेल असे वाटत होते. आत्ताची आधुनिक लोकशाही नवह्ूउदारमतवादी भांडबलशाहीला 
बरोबर कळली आहे. या आधुनिक लोकशाहीला कसे उद्ध्वस्त करायचे; तिला कसे भ्रष्ट 
करायचे याचे तंत्र त्यांना अवगत आहे. लोकशाहीच्या साधनांना भ्रष्ट करून स्वतंत्र 
न्यायसंस्था, स्वतंत्र प्रेस, पार्लमेंट या सर्वांना आपला दावणीला बांधणे व त्यांचा आपल्याला 
हवा तसा उपयोग करून घेणे, असे हे तंत्र आहे. 

सर्वात जास्त बोली लावणाऱ्याला काहीही मिळेल. म्हणजेच मुक्त बाजारपेठेपुढे 
स्वतंत्र निवडणुका, 'स्वतंत्र' प्रेस व स्वतत्र' न्यायसंस्थेत काहीच महत्त्व नाही. 


[३५ 


लोकशाहीवरील हे अरिष्ट किती गंभीर आहे त्याची कल्पना येण्यासाठी वर्तमानकाळातील 
विविध लोकशाह्यांमध्ये काय घडत आहे हे पाहणे गरजेचे आहे. दक्षिण आफ्रिकेचे उदाहरण 
घेऊ. 

३०० वर्षाच्या गोऱ्यांच्या पाशवी व वांशिक वसाहतवादाशी लढून दक्षिण आफ्रिकेने 
स्वातंत्र्य मिळविले. बहुपक्षीय व वंशभेद न मानणारी लोकशाही त्या देशात आली १९९४ 
साली. ही एक फार मोठी घटना, परंतु दोन वर्षातच आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसने बाजारपेठीय 
ईश्वरासमोर अगदी गुडघे टेकले. तदनंतर त्यांची खाजगीकरणाची मोहीम, उदारीकरण व 
त्याला अनुकूल अर्थरचनेचे व इतर महत्त्वाचे बदल, यामुळे श्रीमंत व गरीब यातली दरी 
भयंकर वाढली आहे. दहा लाखाहून अधिक लोकांचे रोजगाराचे साधन गेले आहे. एकूण 
लोकसंख्येच्या २५ टक्के जनता पाणी, वीज व निवारा यांपासून वंचित आहे. कारण काय, 
तर या मूलभूत सेवांचे खाजगीकरण! दुसरीकडे अतिशय कमी संख्येत असलेले गोरे लोक 
मात्रह्णञ्यांनी सामान्य जनतेला वर्षानुवर्ष नाडले आहेहृअधिक सुरक्षित व धनाढ्य झाले 
आहेत. देशातील जमिनी, शेते, कारखाने व नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे ते मालक आहेत. 
वंशभेदी राजवटीतून नव उदारमतवादी राजवटीत झालेल्या परिवर्तनाचा त्यांच्यावर 
यत्किंचितही परिणाम झालेला नाही. वंशभेदी राजवटीचे सारे फायदे आजही त्यांना मिळत 
आहेतहृतेही नैतिकतेचे लेबल लावूनह्न'लोकशाही पद्धतीने! 

'लोकशाही' हे खरे तर नवह्वमुक्त अर्थव्यवस्थावादी भांडवलशाहीला साम्राज्याने 
दिलेले एक लोभस नाव! आघाडीच्या विकसित देशांतही खऱ्या लोकशाहीला अगदी 
क्रूरपणे उलटवून टाकले आहे. राजकारणी, मीडिया सम्राट, न्यायाधीश, शक्तिशाली कॉर्पोरेट 
लॉबी आणि नोकरशाही मिळून एक भ्रष्ट अशी व्यवस्था तयार करीत आहेत. भ्रष्ट व्यवस्थेच्या 
ह्या सर्वव्यापी जाळ्यामध्ये लोकशाहीचे आधारस्तंभहृलोकसभा, न्यायव्यवस्था, प्रशासकीय 
व्यवस्था आणि सर्वाधिक महत्त्वाचा असा स्वतंत्र मीडियाहृसारेच प्रभावहीन झाले आहेत. 
हे जाळं जटील किवा गुप्त वगैरेही नाही. अतिशय उघडपणे ही व्यवस्था कार्यरत आहे. 
उदाहरणार्थ, इटलीचे पंतप्रधान सिल्वियो बरलुस्कोनी इटलीच्या अनेक वर्तमानपत्रांत, 
मॅगझीन्समध्ये आणि टेलिव्हिजन चेनेल्समध्ये आपले आर्थिक हितसंबंध राखून आहेत. 
आपल्यावरील लाचलुचपतीच्या आरोपाचे खंडन करताना कोर्टात ते म्हणाले, “डाव्यांपासून 
इटलीचे रक्षण फक्त माझ्यामुळेच होऊ शकेल. हे त्यागमय जीवन आणखी कितीकाळ मी 
जगू?” वा! स्वातंत्र्यासाठी स्पष्टोक्तीचे केवढे मोठे हे मूल्य? 

अमेरिकेतील परिस्थिती तर अधिकच गुंतागुंतीची आहे. क्लिअर चॅनेल वर्ल्ड वाइड 
ही कंपनी देशातील सर्वात मोठ्या रेडिओ स्टेशनची मालक आहे. त्यांच्याकडे १२०० हून 
अधिक चॅनेल्स आहेत. त्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने (0.६.0.) बुशच्या 
निवडणूक मोहिमेत लाखो डॉलर्सची मदत केली. जेव्हा अमेरिकेत लाखो लोकांनी इराक 


२० | 


सरकारने दान केलेले नाही तर आपण खेचून आणले आहे. एकदा आपण त्यांना शरण 
गेलो. पण पुन्हा ते स्वातंत्र्य मिळविणे यालाच क्रांती म्हणतात. या लढ्याला देशांच्या 
मर्यादा नाहीत. सर्व देश आणि खंडातून हा लढा सुरु झाला पाहिजे. हा लढा जर यशस्वी 
व्हायचा असेल तर तो याच भूमीवर म्हणजे अमेरिकेतच सुरू व्हायला हवा. अमेरिकन 
शासनाहून अधिक शक्तिवान आहे अमेरिकन जनता! कारण तुम्हाला (अमेरिकन जनतेला) 
राजदरबारात प्रवेश करण्याचा अधिकार आहे. साम्राज्याचे आक्रमण, विस्तार तुमच्या 
नावाने केला जात आहे. तो नाकारण्याचा तुम्हाला अधिकार आहे. तुम्ही लढण्यास नकार 
देऊ शकता. गोदामातून युद्धतळावर अस्त्रे हलविण्यास तुम्ही विरोध करू शकता. युद्धाचा 
ध्वज फडकवण्यास विरोध करू शकता. 

तुमच्या देशाला प्रतिकाराची महान परंपरा आहे. याचे स्मरण होण्याकरिता तुम्हाला 
फक्त हॉवर्ड झीनचे 4 People’s History of United States’ हा ग्रंथ वाचावयास 
हवा. जर तुम्ही शेकडोहृहजारोंच्या संख्येने नव्हे तर कोट्यवधींच्या संख्येने या महान लढ्यात 
सामील झालात तर बाकी सर्व जग आनंदाने तुम्हाला अभिवादन करेल आणि मग तुम्ही 
अनुभवाल क्रूर होण्यापेक्षा मृदू होणे, भयग्रस्त होण्यापेक्षा सुरक्षित राहणे, एकाकी होण्यापेक्षा 
मैत्रीच्या भावनेने राहणे, तिरस्काराऐवजी प्रेम संपादन करणे हे सारे किती सुंदर असते ते! 

मी तुमच्या राष्ट्रपतीच्या मताशी सहमत नाही! तुमचे राष्ट्र कोणत्याही अर्थाने महान 
राष्ट्र नाही. पण तुम्ही, या देशाची जनता मात्र महान होऊ शकाल. इतिहास तुम्हाला एक 
संधी देत आहे. ती संधी सोडू नका. या संधीचा पूरेपुर फायदा घ्या. 

अनुवाद : आशुतोष शिर्के 


एक [दिन 


एक दिन 

हाँ, एक दिन 

वे खड़े हो कर पूछेंगे 
कौन-सा रास्ता 

इस नरक से बाहर जाता है 


एक दिन 
वे अपनी मज़बूत ठाँगों पर 
खड़े हो कर कहेगे: 


हम जा रहे हैं 
- नीलाभ 


[ २३. 


नऊ नव्हेत अकरा 
(नोव्हेंबर नाहीये सप्टेंबर, आणि पाकिस्तान नाहीये अफगाणिस्तान) 





आपण आपल्याच अरिष्टांवरील हक्‍क गमावून बसलो आहोत. मुंबईवर जेव्हा 
दहशतवादी हल्ला होत होता, तेव्हा सर्व न्यूज चॅनलस्‌ नी आपल्याला सांगितलं की 
आपण भारतातील ९/११ पाहत आहोत. आणि हॉलीवूडच्या जुन्या फिल्मची चीरफाड 
करून बनवलेल्या बॉलीवूडच्या फिल्मच्या कलाकारांसारखे, आपल्याला आपली भुमिका 
निभावायला सांगितली जाते आणि आपल्या ओळी पाठ करायला सांगितल्या जातात, 
जरी आपल्याला हे माहित असलं की हे सगळं आधीच कुणीतरी केलेलं किंवा म्हटलेलं 
आहे. 














जसजसा इकडे तणाव वाढत होता, अमेरिकन सिनेटर जॉन मैक्केननी पाकिस्तानला 
धमकावलं की जर त्यांनी “दुष्ट माणसां'ना ताब्यात घेतलं नाही, तर त्यांच्याकडे पक्की 
माहिती आहे की भारत त्यांच्या दहशतवादी शिबिरांच्या जागांवर हवाई हल्ले करेल. 
आणि वॉशिंग्टन तेव्हा काहीही करू शकणार नाही, कारण मुंबई ही भारताचं ९/११ 
आहे. 











पण नोव्हेंबर नाहीये सप्टेंबर, २००८ नाहीये २००१, पाकिस्तान नाहीये 
अफगाणिस्तान आणि भारत नाहीये अमेरिका. तेव्हा कदाचित आपल्याला आपलं 
अरिष्ट परत घेतलं पाहिजे आणि आपल्याच विचारांनी आणि उद्ध्वस्त मनांनी 
भग्नावशेषांमधून शोधून आपले स्वतःचे निष्कर्ष गोळा केले पाहिजेत. 

मुंबईवर झालेला हल्ला हा भारतातल्या शहरांमध्ये बॉम्बस्फोटांच्या मालिकेतील 
अगदी अलिकडची घटना आहे. अहमदाबाद, बंगलोर, दिल्ली, गोहाटी, जयपुर आणि 
मालेगाव, सर्वानी बॉम्बस्फोटांचे हल्ले झेलले आहेत. त्यात शेकडो निरपराध लोक 
मारले गेले आणि हजारो जखमी झाले. पोलीसांनी ज्या हिंदू वा मुसलमानांना संशयित 
म्हणून अटक केली आहे ते जरी योग्य असले, तरीही सगळे भारतीयच आहेत; हे 
ह्याचंच निदर्शक आहे की देशामध्ये काहीतरी खूप चुकीचं घडत आहे. 

जर, आपण त्यावेळी टीव्ही पाहिला असेलं, तर आपण कदाचित हे ऐकलं नसेल 
की मुंबईत सामान्य माणसंही मेली. त्यांना एका गर्दीच्या रेल्वे स्टेशनवर आणि सार्वजनिक 
रुग्णालयात गोळया घालून मारण्यात आले. दहशतवाद्यांनी गरीब-श्रीमंत असा 
कोणताही भेदाभेद केला नाही. त्यांनी त्याच निर्ममतेनी दोघांनाही मारलं. 

भारतीय मीडिया मात्र, इंडिया शायनिंग” च्या झगमगत्या बालेकिल्ल्यांना भेदून 
जाणारा आतंक आणि दोन अतिशय अलिशान पंचतारांकीत हॉटेल्स आणि एका छोट्या 
ज्यूइश सेंटर मध्ये पसरलेल्या त्याच्या दुर्गधीने हतबुध्द झाला होता. 




















२४1 


उत्तेजक भाषणांद्वारे किशोरवयीन मुलांना आपल्या धर्मांध जिहादसाठी भरती करणे 
चालूच ठेवले आहे. ११ डिसेंबर २००८ रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाने जमात-उद-दावावर 
बंदी घातली. पाकिस्तान सरकारने आंतरराष्ट्रीय दबावाखाली त्याला नजरकैद केले. 

पण बाबू बजरंगी जामीनावर सुटला आहे. आणि गुजराथमध्ये एक सन्मानित 
आयुष्य जगत आहे. गुजराथ हत्याकांडाच्या काही वर्षानंतर त्याने विश्व हिंदू परिषद 
सोडून शिवसेनेत प्रवेश केला. नरेंद्र मोदी, बजरंगीचे भूतपूर्व गुरू मात्र अजूनही गुजराथचे 
मुख्यमंत्री आहेत. 

गुजराथ हत्याकांड ज्याच्या छायाछत्राखाली झालं, तो पुन्हा दोन वेळा निवडून 
आला. रिलायन्स, टाटा सारखी उद्योग घराणी त्याला खूप सन्मान देतात. सुहेल सेठ, 
काँरपोरेट प्रवक्ता आणि टीव्हीचा कार्यक्रम आयोजक, ह्यांनी नुकतंच सांगितलं “मोदी 
देव आहे.” ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी गुजराथ हत्याकांडात हिंसक हिंदू गर्दीला मदत 
केली, त्यांचा सन्मान करण्यात आला, त्यांना बढतीही देण्यात आली. 

आर.एस.एस.च्या ४५००० शाखा आणि ७० लाख कार्यकर्ते आपल्या 
तिरस्काराच्या तत्वप्रणालीचा भारतभर प्रसार करत आहेत. फक्त नरेंद्र मोदीच नाही, 
तर माजी पंतप्रधान अटल बिहारी बाजपेयी, सध्याचे विरोधी पक्षनेते लालकृष्ण अडवानी, 
तसेच इतर वरिष्ठ नेते, नोकरशाह, पोलीस आणि गुप्तचर विभागाचे अधिकारीही यात 
सामील आहेत. 

हे जर आपल्या धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीचे चित्र गुंतागुंतीचे बनवण्यास अपुरे असेल, 
तर, आम्ही असं म्हणू इच्छितो, की भारतात धर्माधतेचा प्रसार करणाऱया अनेक मुस्लिम 
संस्थाही आहेत. 

तर, मला जर अ बाजू आणि ब बाजू पैकी एक निवडायची असेल तर मी ब बाजू 
निवडेन. आपल्याला संदर्भाची गरज आहे. नेहमीच. 
द्वेष आणि प्रेमाचे आलिंगन 

या उपखंडाला तो संदर्भ आहे फाळणीचा. भारत पाकिस्तानची फाळणी करणारी 
रेडक्लिफ रेषा राज्य, जिल्हे, गावं, मैदानं, शेतं, जमीनी, पाण्याचे साठे, घरं, कुटुंबं ह्या 
सगळ्यांमधून एका रात्रीत खेचली गेली. ही इंग्लंडने आपल्याला मारलेली शेवटची 
लाथ होती. 

फाळणीत लाखो लोक मारले गेले. आधुनिक इतिहासातील माणसांचे हे सर्वात 
मोठे स्थलांतर होते. ८० लाख लोक आपआपल्या घरांतून पळून गेले. हिंदूं नवीन 
पाकिस्तानातून पळाले, मुसलमान नव्या प्रकारच्या भारतातून पळून गेले. फक्त शरीरावर 
असलेल्या कपड्यांनिशी. 

यातल्या प्रत्येकाच्या मनात अकल्पनीय वेदना, द्वेष आणि भीतीच्या कहाण्या 






























































[ २७ 








सामावलेल्या आहेत. त्या पुढच्या पिढीतही वाहत आहेत. त्या जखमा, ते रक्‍त, ती 
तुटलेली हाडं आणि ते चिरलेले स्नायु ह्यांनी अजूनही आम्हाला आपसांतील द्वेषामध्ये 
जखडून ठेवले आहे, पण प्रेमानेही. ह्याने काश्मीरला अशा दुःस्वप्नात फसवलं आहे की 
ज्यातून बाहेर पडण्याची शक्यता दिसत नाहीये. एक असं दुःस्वप्न ज्याने ६०,००० 
लोकांचा जीव घेतला आहे. 
पाकिस्तान, पवित्र भूमी, एक इस्लामी गणराज्य बनले. त्यानंतर झपाट्याने 
भ्रष्टाचारी, हिंसक सैनिकराज्य बनले, जे इतर धर्माबाबत उघडपणे असहिष्णू आहे. 
तर दुसरीकडे, भारताने स्वतःला एक सर्वसमावेशक धर्मनिरपेक्ष लोकशाही घोषित 
केले. ती एक उत्कृष्ट योजना होती. पण बाबू बजरंगीचे पूर्वज १९२० सालापासूनच 
भारताच्या रक्तप्रवाहात विष पेरण्याचे काम करत होते. भारताच्या जन्मापूर्वीपासूनच 
भारताच्या कल्पनेला सुरुंग लावण्याचे काम करायला सुरुवात केली होती. 
१९९० सालापर्यंत ते सत्ता काबीज करण्याच्या स्थितीत पोहोचले होते. १९९२ 
मध्ये उन्मत्त हिंदू जमावाने लालकृष्ण अडवानींच्या आवाहनावर बाबरी मशिदीवर हल्ला 
केला आणि ती जमीनदोस्त केली. 
१९९८ मध्ये भाजप केंद्रात सत्तेवर आली होती. अमेरिकेच्या दहशतवाद विरोधी 
युध्दाने त्यांच्या योजनांना प्रोत्साहन दिलं. त्यांना हवं ते करण्याची जणू परवानगीच 
मिळाली. अगदी हत्याकांड करण्याचीही. आणि त्यांच्या फॅसिझमला अनागोंदी 
लोकशाही म्हणण्याची परवानगी दिली. 
हे सगळं तेव्हा झालं, जेव्हा भारताने परकीय भांडवलासाठी आपला बाजार खुला 
केला. आणि अर्थातच महाकाय बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि त्यांच्या मालकीच्या प्रसार 
माध्यमांनी प्रचार करायला सुरुवात केली की भारत काही चुकीच्या गोष्टी करू शकत 
नाही. ह्याने हिंदुत्ववाद्यांना आणखीनच प्रोत्साहन दिलं, आणि त्यांना अजूनच उद्दाम 
बनवले. 
या उपखंडातील दहशतवादाचा हाच ऐतिहासिक संदर्भ आहे, आणि मुंबईवरील 
हल्ल्याचाही. लष्कर-ए-तैबाचे हफीज सईद हे सिमल्याचे (भारत) आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघाचे लालकृष्ण अडवानी हे सिंधचे (पाकिस्तान) आहेत हे एकून आपल्याला काहीही 
आश्चर्य वाटायच कारण नाही. 
२००१ मधील संसदेवरील हल्ला, २००२ मध्ये साबरमती एक्सप्रेसला लागलेली 
आग व २००७ मध्ये समझौता एक्सप्रेस वरील बाँम्बस्फोटानंतर भारताने जसं केलं 
होतं, तसंच मुंबईवरील हल्ल्यानंतरही केलं. भारत सरकारने जाहीर केलं की त्यांच्याकडे 
ह्याचा ठोस पुरावा आहे की पाकिस्तानी आय.एस.आय. चा पाठिंबा असलेल्या लष्कर- 
ए-तैबाचाच ह्यात निर्विवादपणे हात आहे. 










































































२८] 





गबजलेल्या भागात विमानातून बॉम्ब टाकण्यास किंवा मिसाइल्स सोडण्यात कचरत 
नाहीत.) 

मात्र, हे वेगळं होतं. आणि टीव्हीवर होतं. 

किशोरवयीन दहशतवाद्यांच्या बेफिकिरीने मारण्याच्या आणि मरण्याच्या 
मानसिकतेने जगभरातील दर्शकांना संमोहित केलं होतं. मीडियाच्या, नेहमीचा खुराक 
असलेल्या आत्मघाती बॉम्ब हल्ले आणि बॉम्बस्फोट, या बातम्यांपेक्षा काहीतरी वेगळं 
त्यांनी दिलं. 

इथे काहीतरी नवीन होतं. हॉलिवूडच्या डायहार्ड-२५ ह्या चित्रपटासारखं. 
भीषण प्रक्षेपण सतत चाललं होतं. टीव्ही रेटींग अस्मानाला जाऊन पोचलं होतं. 
कोणत्याही कॉरपोरेट जाहीरातदाराला किंवा टीव्ही चॅनेलच्या मालकांना - जे प्रक्षेपण 
मिनिटात नाही सेकंदात मोजतात - विचारा ह्याचं महत्व काय ते. 

शेवटी एक सोडून सर्व हल्लेखोर मारले गेले. (कदाचित गोंधळात काही पुळूनही 
गेले असतील, आपल्याला ते कधीच कळणार नाही.) 

या पूर्ण घटनाचक्रात दहशतवाद्यांनी कोणत्याही मागण्या ठेवल्या नाहीत, 
वाटाघाटींची इच्छाही प्रदर्शित केली नाही. मारले जाण्यापूर्वी लोकांना मारणे आणि 
जास्तीत जास्त नुकसान पोहोचविणे हे त्यांचे एकमेव उद्दीष्ट होते. त्यांनी आपली मती 
पूर्णपणे गुंग करून सोडली. 
अनुशंगिक नुकसान : 

जेव्हा आपण म्हणतो की दहशतवादाला काही स्पष्टीकरण नाही, तेव्हा आपल्यापैकी 
बहुतेकांच्या म्हणण्याचा अर्थ हा असतो की माणसाचा जीव घेणे ह्याला काहीही तर्क 
असूच शकत नाही. आपण असं मानतो कारण आपण आयुष्याचा सन्मान करतो, ते 
अनमोल आहे असं मानतो. 

तर, जे जीवनाची, स्वतःच्या जीवनाची सुध्दा, पर्वा करत नाहीत त्यांच्या बाबतीत 
काय समजायच? खरंतर, आपल्याला काही समजत नाही को त्यांचं काय करायचं. 
कारण, मृत्युपूर्वीच ते एका वेगळ्या दुनियेत पोहोचलेले होते जिथे आपण पोहोचू शकत 
नाही. 









































एका टीव्ही चॅनलने (इंडिया टीव्ही) स्वतःला “इमरान बाबर” म्हणवणाऱ्या एका 
हल्लेखोराचे दूरध्वनीवरील संभाषण प्रसिध्द केले. संभाषणाच्या सत्यतेविषयी मी काहीच 
बोलू शकत नाही. पण तो ज्या गोष्टींबद्दल बोलला, त्या त्याच होत्या, ज्या भारतातील 
आणखी अनेक बॉम्बस्फोटांच्या आधी पाठवलेल्या ई-मेल मधील मजकूरात होत्या. 
अशा गोष्टी ज्यांच्याविषयी आपण नेहमीच बोलायचे टाळतो : १९९२ मधील बाबरी 
मशीदीचा विद्ध्वंस, २००२ मधील गुजराथमधील मुसलमानांचा जनसंहार, 

















[ ३१ | 


काश्मीरमधील क्रूर दमन. 
टीव्ही सूत्रधार त्याला म्हणाला, “तुम्हाला घेरले आहे, तुम्ही नक्कीच मरणार 
आहात. तुम्ही आत्मसमर्पण का करत नाही?” 
त्याने यांत्रिकपणे उत्तर दिले, “आम्ही रोजच मरतो. एक दिवस सिंहासारखे 
जीवन जगणे जास्त चांगले. मग त्यानंतर असं मरण आलं, तरी चालेल.” जगात 
काही बदल घडवून आणावे, अस त्याला वाटत नव्हतं. आपल्याबरोबरच त्याला जगाचा 
नाश करायचा होता. 

जर हे लोक खरंच लष्कर-ए-तैबाचे सदस्य होते, तर त्यांना ह्या गोष्टीचा फरक 
का पडला नाही की त्यांनी केलेल्या हत्याकांडात मोठ्या संख्येने मेलेले मुस्लिमही होते, 
किंवा त्यांच्या ह्या कारवाईमुळे, ज्यांच्या अधिकारांसाठी ते लढण्याचा दावा करतात, 
त्या भारतातील मुस्लिमांवर प्रतिकूल प्रतिक्रिया होऊ शकते. 

दहशतवाद ही एक हदयशून्य विचारधारा आहे. आणि बहुतेक विचारधारांप्रमाणे, 
ज्यांचं लक्ष एखाद्या मोठ्या उद्देशावर असतं, तेव्हा माणूस त्यांच्या लेखी क्षुल्लक असतो. 

“शहीदांच्या' रक्ताने दहशतवादाला खतपाणी मिळते. हिंदू दहशतवाद्यांना 
मृत हिंदूंची गरज असते; साम्यवादी दहशतवाद्यांना मृत सर्वहारांची गरज असते; 
आणि मुस्लिम दहशतवाद्यांना मृत मुसलमानांची गरज असते. मेलेले लोक अन्यायाचे 
प्रतीक बनतात. हे ह्या योजनेच्या मुळाशी आहे. 

दहशतवादाची एखादी कारवाई लष्करी विजयासाठी केलेली नसते. जास्तीत 
जास्त त्याचा उपयोग एखाद्या मोठ्या घटनेची सुरुवात किंवा परिवर्तनासाठी उत्प्रेरक 
म्हणून असतो. दहशतवादी कारवाई आपली आपण एक तमाशा बनली आहे, आणि 
आज ज्या मंचावर हा तमाशा घडत आहे तो आहे 'थेट प्रक्षेपण”. ज्यावेळी निरनिराळ्या 
दूरदर्शन कार्यक्रमांचे सूत्रसंचालक आपसांत एकमेकांना नावे ठेवत होते, तेव्हाही “थेट 
प्रक्षेपण” दहशतवादी हल्ल्यांची तीव्रता हजारो पटींनी वाढवत होते. 

या घटनेचे तासन्‌तास झालेले विश्लेषण आणि असंख्य लेखांमध्ये, निबंधांमध्ये 
क्वचितच काश्मीर, गुजराथ, बाबरी मशिदीचा विध्वंस याची चर्चा झाली असेल. 

याऐवजी, आमचे निवृत्त राजदूत आणि युध्दशास्त्र विशारद पाकिस्तान वरील 
हल्ल्याच्या नफा-तोट्यांबद्दल वाद घालत होते. आमच्याकड़चे उच्चभ्रू सुरक्षिततेची 
हमी मिळाल्याशिवाय कर देणार नाही अशा धमक्या देत होते. (गरिबांना सुरक्षिततेची 
काही गरज नाही का?) आपल्याकडील काही लोकांकडून सूचना आल्या की सरकार 
बरखास्त करून प्रत्येक राज्य एकेका कॉरपोरेशनला देऊन टाकावे. 

याच दरम्यान दलितांचा आणि मागासवर्गीयांचा नायक व उच्च हिंदू जातींचा 
खलनायक असलेले, भारताचे भूतपूर्व प्रधानमंत्री व्ही.पी.सिंग यांचे निधन झाले, त्याची 













































































३२ | 


म्हटले आहे की दिल्लीच्या विशेष पथकाने (ह्याच पथकाने मोहनचंद शर्मासोबत बटला 
हाऊस एनकाऊंटर केले होते) डिसेंबर २००५ मध्ये इरशाद अली आणि मोआरिफ 
कमर ह्या दोन निर्दोष लोकांचे अपहरण केले, आणि त्यांच्याकडे २ किलो आर.डी.एक्स. 
(विस्फोटके) व २ पिस्तुले दाखवून त्यांना अल बद्र (काश्मीरमध्ये कार्यरत) या संघटनेचे 
दहशतवादी म्हणून अटक केली. 

अली आणि कमर ह्यांनी अनेक वर्षे तुरुंगात काढली. ही, त्या शेकडो 
मुसलमानांनापैकी फक्त दोन उदाहरणं, ज्यांना अशाच प्रकारे खोट्या खटल्यांमध्ये तुरुंगात 
डांबल गेलं, छळ केला, मारूनही टाकलं. 

सप्टेंबर २००८ मध्ये मालेगावला झालेल्या बॉम्ब हल्ल्याची चौकशी करणाऱ्या 
महाराष्ट्राच्या दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) जेव्हा हिंदू प्रवचनकार साध्वी प्रज्ञा 
ठाकूर, एक स्वयंभू धार्मिक गुरू स्वामी दयानंद पांडे आणि भारतीय लष्कराचे लेफ्टनंट 
कर्नल पुरोहीत यांना ऑक्टोबर २००८ मध्ये अटक केली, तेव्हा ही परंपरा बदलली. 
अटक झालेले सर्वजण अभिनव भारत नावाच्या एका कट्टर हिंदू संघटनेसह हिंदू राष्ट्रवादी 
संघटनांशी संबंधित होते. 

शिवसेना, भाजप आणि आरएसएस ने महाराष्ट्र एटीएसचा धिक्कार केला. 
एटीएसचे प्रमुख हेमंत करकरेंवर ते एका राजकीय षड़यंत्राचा भाग असल्याचा आरोप 
केला. “हिंदू दहशतवादी असूच शकत नाहीत” अशी घोषणा केली. लालकृष्ण 
अडवानींनी पोलीसांबद्दलचे आपले धोरण बदलून भर सभांमध्ये प्रक्षोभक भाषणे दिली, 
ज्यात त्यांनी एटीएसवर आरोप लावला को ते धार्मिक स्त्री-पुरुषांची निंदानालस्ती 
करत आहेत. 

२५ नोव्हेंबरला, विश्व हिंदू परिषदेचे प्रमुख प्रवीण तोगडिया यांच्या मालेगाव 
बॉम्बस्फोटामधील संभाव्य भूमिकेची तपासणी करत असल्याची बातमी वर्तमानपत्राने 
दिली. दुसर्‍याच दिवशी, नशीबाच्या एका विलक्षण फेऱयामध्ये, मुंबई हल्ल्यात हेमंत 
करकरे मारले गेले. कदाचित मालेगाव तपासाचा जो कोणी नवीन मुख्य अधिकारी 
असेल, त्याला राजकीय दबावाला तोंड देणे कठीण जाईल. 

संघ परिवार अजूनपर्यंत ह्या निर्णयावर आलेला नाही की पोलीसांच्या निष्ठेवर 
प्रश्‍न उपस्थित करणे ह्याला राष्ट्रद्रोह आणि आत्मघात मानावा की नाही. मात्र, “टाइम्स 
नाऊ” चॅनेलचे सूत्रसंचालक अरणब गोस्वामी यांनी, ज्यांना पोलीसांच्या आणि लष्कराच्या 
प्रामाणिकपणावर शंका आहे अशा लोकांची नावे घेणे, त्यांची निंदा करणे, सुरू केले 
आहे. 

प्रसिध्द वकील प्रशांत भूषण आणि माझे नाव अनेकवेळा आले. एकदा, एका 
निवृत्त पोलीस अधिकाऱयाची भेट घेत असताना, अरणब गोस्वामी कॅमेऱयाकडे वळून 


















































[ ३५. 


म्हणाले, “अरुंधती रॉय आणि प्रशांत भूषण, आशा आहे की तुम्ही हे पाहत असालं. 
आम्ही तुमची किळस करतो.” 

आजच्या अशा उत्तेजक आणि संतप्त वातावरणात एक टीव्ही सूत्रधाराचे असे 
वागणे प्रक्षोभक तर आहेच, त्याचबरोबर त्यात एक धमकीपण आहे. वेगळ्या परिस्थितीत 
या पत्रकाराला आपली नोकरी गमवावी लागली असती. 

तर, एक माणूस जो भारताचा प्रधानमंत्री व्हायचे स्मप्नं पाहतोय आणि दुसरा जो 
एका प्रमूख चॅनलचा सर्वात प्रसिध्द चेहरा आहे, दोघांच्या मते नागरिकांना पोलीसांबाबत 
प्रश्‍न विचारण्याचा हक्क नाही. 

हे त्या देशात, जिथे संशयास्पद दहशतवादी हल्ले, शंकास्पद चौकशा आणि 
खोट्या 'एनकाउंटर्सँचा एक काळा इतिहास आहे. हे त्या देशात, जिथे जगातील 
सर्वात जास्त कैदेतील मृत्यू होतात, आणि तरीही हा देश “आंतरराष्ट्रीय छळ विरोधी 
कराराला” मंजुरी द्यायला तयार नाही. हे त्या देशात, जिथे यातनागृहात पोहोचलेले 
लोक स्वतःला नशीबवान समजतात कारण कमीत कमी एनकाउंटर स्पेशलिस्टांच्या 
हातून मरण्यापासून तर वाचले. हे त्या देशात, जिथे अंडरवर्ल्ड आणि एनकाउंटर 
स्पेशलिस्ट यांच्यात फरक करणारी रेषा अत्यंत धुसर आहे. 
आरशातील राक्षसः 

ह्या सर्व माहितीमुळे आपल्यासारख्या ज्या लोकांना आता वीट आला आहे, 
त्यांनी मुंबई हल्ल्याकडे कसे पाहायचे? आणि त्याबाबत करायचं तरी काय? 

काही लोकं असं म्हणतात की अमेरिकेची धोरण यशस्वी झाली आहेत, कारण 
९/११ नंतर तिथे कोणताही मोठा हल्ला झालेला नाही. पण काही लोकं हे ही म्हणतील 
की अमेरिका आत्ता जे सहन करत आहे, ते जास्त वाईट आहे. 
जर ९/११ घड़वण्यामागे दहशतवाद्यांचा उद्देश अमेरिकेचा खरा चेहरा जगापुढे 
आणणे हा असेल, तर त्यांना ह्यापेक्षा अजून काय यश हवे? अमेरिका कधीही न 
जिंकता येणाऱ्या दोन युध्दात फसली आहे, ज्यांनी तिला जगभरातला सगळ्यात 
तिरस्कारणीय देश बनवला आहे. या युध्दांमुळे अमेरिकेची अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त 
झाली आहे. कोणजाणे, कदाचित अमेरिकन साम्राज्याच्या पायाही क्षीण होण्यास सुरुवात 
झाली असेल! 

लाखो लोकांनी, ज्यात हजारो अमेरिकन सैन्यही आहे, इराक आणि 
अफगाणिस्तानमध्ये आपला जीव गमावला आहे. अमेरिकेच्या दलाल राष्ट्रांवरील 
(भारतासह) आणि जगभरातील अमेरिकी हितसंबधांवरील दहशतवादी हल्ल्यांची संख्या 
खूपच वाढली आहे. 

९/११ ला प्रत्युत्तर देणारे अमेरिकी नेते जॉर्ज बुश हे आज आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच 






































३६। 


माणसांच्या आजाराचा होत असलेला व्यापार, शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या... हे 
आजचं वास्तव आहे. 

अर्थात सर्वसामान्य जनता विदेशी कंपन्यांचे व येथील धनदांडग्यांचे हे खेळ मूकपणे 
बघत बसलेली नाही. वसंतात जसं प्रत्येक कानाकोपर्‍यात फुल फुलायला लागतात, 
तसच देशभरात निरनिराळ्या ठिकाणी लोकांनी एकत्र यायला, संघटीत व्हायला, आणि 
आपले संघर्ष बुलंद करायला सुरुवात केली आहे. आत्ता जरी हे संघर्ष छोटे असले, तुटक 
असले, तरी भविष्य या छोट्या छोट्या संघर्षातच दडलेलं आहे. ते जेव्हा मजबूत होतील, 
एकत्र येतील आणि आणखी लोक या लढ्यात सामील होतील तेव्हा ते एक मोठी ताकद 
बनतील. 

आपल्याला बघ्याची भूमिका सोडली पाहिजे, चांगल्या भविष्याची स्वप्न पाहिली 
पाहिजेत, जग बदलू शकतं ह्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे. हो दुसर जग शक्‍य आहे. पण 
त्यासाठी आपलेही छोटे छोटे लढे सुरु केले पाहिजेत. ते एकत्र येणारच. हिमालयातल्या 
छोट्या छोट्या नद्यांचे प्रवाह एकत्र येऊन त्यांची गंगा बनते तसंच ह्व म्हणूनच हे 
व्यासपीठ, “लोकायत?. 

भारतातील वैदिक काळापासूनचा विचार म्हणजे लोकायत. लोकायत ही दैववाद 
झुगारणारी वास्तववादी, विवेकवादी जीवनदृष्टी आहे. जीवन सम्यक रितीने जगण्याचा हा 
विचार आहे. समस्या मानवनिर्मित आहेत, त्यापासून पळून न जाता त्यांना सामोरे गेले 
पाहिजे, ही प्रेरणा लोकायती विचार आम्हाला देतात. ही परंपरा आम्ही स्वीकारतो. म्हणूनच 
या व्यासपीठाचे नाव लोकायत. समान विचारसरणीच्या कार्यकर्त्यांबरोबर, ज्यांना हे जग 
बदलण्यासाठी आपणही काही करावं अस वाटतं त्यांच्या सहकार्याने आम्ही विविध कार्यक्रम 
राबवतो, ते खालील प्रमाणे आहेत. 

७ समाजातील विविध समस्या, विशेषत: विकासाच्या नावाखाली उध्वस्त होत असलेले 
जनजीवन, जातीय दंगे, चंगळवाद, अमेरिकेची दडपशाही, इ. विषयांवर माहितीपटे- 
चित्रपट दाखवले जातात. त्यावर चर्चा घडवली जाते. त्यातून प्रश्‍न समजून घेण्यास 
मदत होते. महाविद्यालयांमधूनही असे फिल्म क्लब चालू केले आहेत. 

७ हास्पिटल्सूचे खाजगीकरण, शहरातील सार्वजनिक वाहतूक समस्या, अणुऊर्जची 
घातकता, पर्यावरण यांसारख्या लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्‍नांवर व्यापक जनजागृतीचा 
प्रयत्न केला जातो. त्याशिवाय पेप्सी-कोक भारत छोडो', “आता अजून भोपाळ 
नको”, “अणुऊर्जेचे घातक परिणाम”, 'न्यायव्यवस्थेचे उत्तरदायित्व आणि सुधारणा” 
इ. प्रश्‍नांवर जनजागृती करतो. त्यासाठी पथनाट्य, पोस्टर प्रदर्शन, गाणी अशा 
कलाप्रकारांचा वापर केला जातो. 

७ कॉलेजमधील तरुणांना एकत्र आणून वस्त्यांमधील मुलांच्या शिक्षणाचा प्रकल्प हाती 


[ ३९. 


घेतला आहे. 

७ आगाज़ हा फिल्म आणि सांस्कृतिक क्लब आम्ही चालवतो. समाजातील निरनिराळ्या 
समस्या कला आणि सांस्कृतिक मार्गाने हृ नाच, गाणी, नाटक, चित्रपट इ. माध्यमांमधून 
जनजागृतीचा प्रयत्न असतो. 

७ तरुणांशी संवाद साधण्यासाठी अनेक वैचारिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम महाविद्यालयांमध्ये 
राबवण्यात येतात. 

७ महिलांच्या प्रश्‍नांवर नाटक, चित्रपट, माहितीपट ह्या माध्यमांतून कॉलेजेस व वस्त्यांमध्ये 
काम करतो. 

७ या सर्व प्रश्‍नांवर काम करताना आवश्यक विषयांवर आम्ही पत्रके व पुस्तकेही प्रकाशित 
करतो. 

मित्रांनो, तुमच्या पर्यंत पोहोचण्याचा हा छोटासा प्रयत्न. तुमच्यापैकी अनेकांना 
आम्ही परिचित नाही. तरीही आम्ही व्यक्त केलेल्या विचारांशी आपण सहमत व्हाल असा 
आम्हाला विश्वास वाटतो. नुसतेच सहमत नाही तर यामधे आपला सहभागही आवश्यक 
आहे. तुम्ही आमच्याशी खालील पत्त्यावर संपर्क करू शकता. 


लोकायत 
नवनिर्माणाचे व्यासपीठ 

संपर्क पत्ताः (पुणे) संपर्क फोनः 
लोकायत, सिंडिकेट बँकेसमोर, अलका : ९४२२३ १९१२९ 
लॉ कॉलेज रोड, नळस्टॉप जवळ, पुणे - ४. ऋषिकेशः ९४२३५०७८६४ 


(दर रविवारी ह्या पत्त्यावर सायं ४ ते ७ ह्या वेळात मिटींग होते.) 


७ Email: lokayat.india@ gmail.com 

७ Website: www.lokayat.org.in 

७ Mailing list: lokayat.pune @]ists.riseup.net 

If you want to subscribe to the mailing list, then send a blank email 
to lokayat.pune-subscribe@lists.riseup.net 





